महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, 
विद्यापीठाचे वारंगा येथील नवीन इमारत 
बांधकामातील जीएसटी खर्चास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४. 


पहा : - १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एनएलयुएन-२०२१/प्र.क्र.०६/विशि-२ 
दि.१७.१२.२०२१ 
२) वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपुर हे दि.०१ एप्रिळ, २०१६ पासून सुरु झालेले आहे. 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.०८.१२.२०२१ च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी 
विद्यापीठ, नागपूर, विद्यापीठाचे वारंगा येथील नवीन निवासी इमारत बांधकाम करण्यासाठी 
रु.९५१५.९७ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. त्यानुसार विद्यापीठास संपूर्ण निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

तथापि, सदर अंदाजपत्रकात जीएसटीचा दर १२% च्या ऐवजी १८ % आवश्‍यक होता. सदरहू जीएसटी 
खर्चाची पडताळणी करुन देण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागस विनंती करण्यात आली होती. सदरहू 
खर्च १५% च्या मर्यादेत असल्याने प्रशासकीय विभागास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयानुसार पूर्ण अधिकार असल्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद केले आहे. 
त्यानुसार जीएसटी फरकाची रककम रु.४,५०,२०,१०२.०० एवढी येत आहे. या वाढीनुसार सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता एकुण रु.९९,६६,१७,३१४.००/- एवढी होत आहे. विद्यापीठास यापूर्वी वितरीत 
केलेल्या निधी वजा जाता उर्वरित रक्‍कम रु.४,५०,२०,१०२/- रक्कमेचे शासन दायित्व घेण्याची बाब 
त्याचप्रमाणे मूळ प्रशासकीय मान्यतेमध्ये वाढीव खर्चाचा समावेश करुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- दि.१७.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अंदाजपत्रकात जीएसटी दरात १२% 
वरुन १८% वाढ झाल्याने वाढीव फरकाची रु.४,५०,२०,१०३/- इतकी रक्‍कम समाविष्ट करुन 
रु.९९,६६,१७,३१४.००/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

2. वरील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार रु.४,५०,२०,१०२/- रक्कमेचे शासन दायित्व घेण्यास 
सुद्धा मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. दि.१७.१२.२०२१ च्या झासन निर्णयातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


¥, सदर रक्‍कम विभागास प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययमधून टप्याटप्याने विद्यापीठास उपलब्ध HOA 
देण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि-२ 


प. सदरहू शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६२/इमा-३, दि.०४.१२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


्ी सदर खर्च "मागणीक्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२-विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (29) विधी विद्यापीठाचा विकास (२२०२ 
जी ९५९), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३०११२४०२०८६०८ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 


AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e 
M A D H U KA R R AO 8fe229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=99EB928028DF7 1EBDFCD2898E209D499192AD 

3899261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO 


BAWISKAR 11 
Date: 2024.03.01 12:49:44 --05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. कुलपती महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 

३. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 

४. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 

७. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहसंचालक (उच्च शिक्षण),नागपूर विभाग, नागपूर. 

१०.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
११.महाळेखापाळ, (लेखा परीक्षण) -२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 

१४.कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 

१६.कक्ष अधिकारी (इमा-३),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.मा.प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 
१८.निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


